ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर,जि.परभणी येथील 
ट्रामा केअर सेंटर मधील वैद्यकीय 
अधिकारी/कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रकास व आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा २०२१/ प्र.क्र.२०८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १९ जुले, २०२२. 


वाचा :- १) सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ग्रारुजितूरट्रामानिवाबांधकाम/१२६३०-३१/१८, दि.३०.०७.२०२१. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ११ फेब्रुवारी,२०२२ 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर, जि.परभणी येथील 
ट्रामा केअर सेंटर मधील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय सहाय),११०-रुग्णालये व दवाखाने, ४ सार्वजनिक आरोग्य,१०४ 
सामुहिक आरोग्य केंद्र (००(०१) मोठी बांधकामे - (४२१० ०३९१, ५३ - मोठी बांधकामे" या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

या ऐवजी 
३. मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, (०१)- 
इमारती, (०१) (०४) मोठी बांधकामे (हुडोकडील कर्जे) (कार्यक्रम) (४२१०३२०२),५३- मोठी बांधकामे" 
याखाली भागविण्यात येईल असे वाचावे. 
8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१६२००७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK 
NIVARTTI 
KENDRE 
(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक, प्रशामा २०२१/ प्र.क्र.२०८/आरोग्य-४ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (औरंगाबाद मंडळ), औरंगाबाद 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी 

९. महालेखापाल,(लेखा व लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/ नागपूर. 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


